प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिताच्या उद्दिष्टांकरिता केंद्र शासनाच्या हिऱ्याचा 
पहिल्या हप्त्याचा २५% निधीचा उर्वरित निधी 
रु.१८५,३९,२८,०००/- व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा निधी 
रू. १२३,५९,५२,०००/- एवढा निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.9७६/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: ३० जून, २०२२ 


वाचा :- 


१) संचालक (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. J- 
१२०२५/१/२०२०-३--५००.-४/५, दि.३०.३.२०२२ रोजीचे आदेश. 

२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक- 
ग्रागू/लेखा(प्रआयो)/१5! installment/ अनु.जाती./२०२२/७, दि.०५.०४.२०२२. 


३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी- 
२०२२/प्र.क्र.६७/अर्थसंकल्प (विघयो), दि. ०७ जून, २०२२. 


शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिताच्या उदहिष्टांकरिता केंद्र शासनाच्या 
हिऱ्याचा पहिल्या हप्त्याचा 24% निधीचा उर्वरित रू. १८५,३९,२८,०००/- (रुपये अक्षरी Vaal पंच्याऐंशी 
कोटी एकोणचाळीस लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्‍त) एवढा निधी व समरूप राज्य हिस्सा रू. १२३,५९,५२,०००/- 
(रुपये अक्षरी एकशे तेवीस कोटी एकोणसाठ लक्ष बावन्न हजार फक्त) असे एकूण रु. ३०८,९८,८०,०००/- 
(रुपये अक्षरी dal sire कोटी अठ्याण्णव लक्ष ऐंशी हजार) इतका निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च सन २०२२-२३ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व केंद्र हि्याचा 
निधी मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशहोषघटक 
योजना (०१) (०४) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने 
वेतनेत्तर (2404 ए१०२) व राज्य हिश्याचा निधी मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, 
७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशोषघटक योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१)(०५) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.9६/योजना-१०, दि. 30 जून , २०२२ 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५०५ 
ए१११) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन 
योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्कम, ३) 
रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍कमेशी ताळमेळ 
केल्याचे प्रमाणपत्र. 
४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण - 
गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत 
उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 
५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची व 
कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा शासनस्तरावरुन कारवाई 
केली जाईल. 
६. सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
११८/अर्थसंकल्प,दि.०७.०६.२०२२ तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५६३/व्यय-१४, 
दि.२६.०५.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६३०१०३३२४४०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANOJ DATTATRAYA JADHAV 

M A N OJ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a83fc829949e9b 1a022b031436c946028b48d51fF 


5a1bf36ca3ce4fead857da72, 

pseudonym=15CB48D6FC3DD16622D8A26F5F337DB98 

AC9A319, 
rialNumber=2766AFDA86350272237DCF9A191545970 


sel 
F7F12E66D0605C664CA2BFOF3001DCO0, cn=MANOJ 
DATTATRAYA JADHAV 
Date: 2022.06.30 12:45:14 +05'30' 


(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.9६/योजना-१०, दि. 30 जून , २०२२ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन बेलापूर 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (वि.घ.योजना), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

वित्त विभाग (व्यय-१४ व १५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, व निवड 
नस्ती योजना-१० ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


AN 


oC 


£39) 


Co 
— 


S 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


